अनुसूचित क्षेत्रातील पंचायत क्षेत्रविस्तार कायदा (पेसा) १९९६ 
आणि महाराष्ट्र पेसा नियम २०१४ च्या अंमलबजावणीबाबत 
आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांचेमार्फत अभ्यास 
करण्यास शासन मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन शुध्दिपत्रक क्र.पेसा-२०२०/प्र.क्र.१३४/का-१७ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार इमारत, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : १३ डिसेंबर, २०२१. 


वाचा :- १. नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : मुमाअ-१०१६/प्र.क्र.७८/का-१४१७, 

दि.२२.७.२०१६. 

२. मा.राज्यपाल महोदयांचे प्रधान सचिव यांचे अ.शा. पत्र क्र.आरबी/टीसी/सीआर-४११/पेसा 
असेसमेंट/२३७, दि.१४.१०.२०२०. 

३. आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांचे पत्र जा.क्र.आसंप्रसं /एक्षेविका/ 
पेसा-अभ्यास/२०२०/३३८, दि.११.११.२०२०. 

४. आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पेसा-२०२०/प्र.क्र.१३४/का-१७, 

दि.१४.०६.२०२१ 


वाचा येथील अनुक्रमांक क्र. ४ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. २ मध्ये याबाबतचा खर्च मागणी 


क्र.टी-५, २२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण ०२, 


अनुसूचित जमातीचे कल्याण, ७९६ जनजाती क्षेत्र उपयोजना (०२) जनजाती क्षेत्राबाहेरील उपयोजना 


(०२)(०१) नियोजन व संनियंत्रण शाखा- जनजाती विकास संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (राज्य हिस्सा) कार्यक्रम 


३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या लेखाशिर्षाखालील मंजूर अनुदानातुन भागविण्यात यावा, 
ऐवजी 


याबाबतचा खर्च मागणी क्र.टी-५, २२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व 


अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण ०२, अनुसूचित जमातीचे कल्याण, ७९६ जनजाती क्षेत्र उपयोजना (०२) जनजाती 


क्षेत्राबाहेरील उपयोजना (०२)(०१) नियोजन व संनियंत्रण शाखा- जनजाती विकास संशोधन व प्रशिक्षण संस्था 


(राज्य हिस्सा) कार्यक्रम ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या लेखाशिर्षाखालील २२२५२६५८ मधील मंजूर 


अनुदानातून भागविण्यात यावा असे वाचावे. 


शासन शुध्दिपत्रक क्रमांकः पेसा-२०२०/प्र.क्र.१३४/का-१७ 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२११२१४१०५५४९२५२४ असा आहे. 


हे शुध्दीपत्रक डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Satish Vithalrao K 


. ° 
ल्क, o=Government of Maharashtra, ou=Tribal 
evelopment D postalCode=400032, st: 
25. 


‘ode=400032, st=Maharashtra, 


54. a! 
OfbSe8ff55b1676c8: 


INumb: 18732734ba0742d77 12775e8f0ad400558e8748 
ove 375399762fd447c3e9acleb, h Vith 


Date: 2021.12.14 11:01:37 +05'30' 


(afer वि. कोवे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत: 
मा.राज्यपाल महोदयांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

३ मा. मंत्री/ मा.राज्यमंत्री आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई-३२. 
मा.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरीक्षण, महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 

५ अपर मुख्य सचिव, गामविकास विभाग, बांधकाम भवन, मुंबई. 

६ अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७ सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

८ आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

९ आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

१० संचालक, राज्य पेसा कक्ष, पुणे. 

११ सर्व संबंधित जिल्हाधिकारी. 

१२ सर्व संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 

१३ सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१४ अवर सचिव (अर्थसंकल्प) आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय. 

१५ निवड नस्ती (का-१७). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


